पोलीस दलातील नियुक्‍तीनंतर पूर्वचारित्र्य 
पडताळणीच्या साक्षांकन नमुन्यात चुक्रीची 
माहिती दिल्यामुळे सेवासमाप्त करण्यांत 
आलेल्या पोलीस कर्मचा-याच्या प्रकरणी निर्णय 
घेण्याबाबत, क. 


| महाराष्ट्र शासन 

न yer -'. . 

शासन निर्णय क्रमांकः'आरईएन. ०३९९/सीआर-२०३/पोल-५अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. विनांक : २४. जानेवारी २००३, 


संदर्भ :१) शासन निर्णय क्रमांक: आरईएन ०३९९/सीआर-२०३/पोल-पअ 
दिनांक ४.१.२००३ . a8 


प्रस्ताकना :- प्रोलीस दलातील नियुक्तीपूर्वी उमेदवारांच्या करावयाच्या चारित्र्य आणि 
. पूर्वचारित्र्याच्या तपासणीबांबतचे धोरण शासनाच्या सर्वसाधारण सेवाविषयक धोरणाशी 
| सुसंगत eed ata संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून पोलीस दलातील 
सेवेसाठी निवड करण्यांत आलेल्या उमेबवारांच्या पूर्वचारित्र्यांची तपासणी व त्यासंदर्भातील 
पुढील कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभागाकडुन वेळोवेळी निर्गमित करण्यात 
आलेल्या/येणा-या शासन परिपत्रक/ निर्णयानुसार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 
तथापि साक्षांकन नमुन्यात चुकीची माहिती दिल्यामुळे यापूर्वी सेवेतून कमी. करण्यात 
आलेल्या पोलीस शिपायांकडुन शासनास वेळोवेळी प्राप्त झालेल्या विंनंती अर्जांच्या अनुषंगाने 
शासनाने पुढील निर्णय घेतलेला आहे. . १८ ९७७७ के. OR 

शासन निर्णय :- पोलीस. दलातील नियुक्‍्तीनंतर पूर्वचारित्र्य पडताळणीसाठीच्या साक्षांकन 
नमुत्यात चुकीची माहिती दिल्यामुळे नोव्हेंबर २००२ पूर्वी मागील तीन वर्षांत सेवेतून कमी 
: करण्यात आलेल्या अस्थायी पोलीस कर्मचा-यांना पुन्हा सेवेत घ्यावे अथवा कसे याबाबत 
प्रकरणाच्या वस्तुस्थितीनिहाय यथायोग्य पडताळणी करुन frei घेण्यासाठी गृह 
विभागातील अधिका-यांची खालीलप्रमाणे उच्चस्तरीय समिती नेमण्यासाठी या 
शासननिर्णयान्वये AY Goat येत आहे. . । 


१) श्री सतिश त्रिपाठी अध्यक्ष | 
प्रधान सचिव any ) ‘ 
2) श्री अ. दा. सदस्य 
सहसचिव - 
३) श्री ना. रा. शेरे - सवस्य 
उपसचिव न 
४) श्री दि. वा. दळवी सदस्य-सचिव 
कक्ष अधिकारी (पोल-५अ) 


38 D:\AVHAD\POL-BA\LETTER\REN-0399-CR-203-POLSA _ Poge 4 of 3 


= _ दिनांक १ डिसेंबर १९९९ पासूनची साक्षांकन नमून्यात चुकीची माहिती 
दिल्यामुळे सेबासमाप्त करण्यांत आलेल्या अस्थायी पोलीस कर्मचा-यांची प्रकरणे सदर 
समितीपुढे विचारार्थ, ठेवण्यांत येतील, समितीला अशा प्रकरणांवर निर्णय घेण्यासाठी 
सहाय्यभूत मार्गदर्शक तत्वे सोबतच्या प्रपत्र "अ मध्ये विहित करण्यांत आली आहेत. 


३. संदर समित्बींच्या feet प्रधांन सचिव (अपील व सुरक्षा) यांच्या 
. निर्देशानुसार घेण्यांत येतील. समिती त्यांचा अहवाल शासनास, या शासन निर्णयाच्या 
दिनांकापासून तीन महिन्यात सादर करेल. 


महाराष्ट्राचे राज्ययाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, . 


-) Ribs re 
(शि. शं. धुमाळे ) 
सह सचिव,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 7 

म!.उपमुख्यमंत्री aid cafes, उपमुख्यमंत्री कार्यालय,मंत्रालय, मुंबई-३२ 
मा.राज्यमंत्री (गृह) ग्रामीण/शहरे यांचे खाजगी सचिव. 
पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. . 

अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके , महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 
पोलीस आयुक्त, बृंहन्मुंबई/ठाणे/पुणे/नागपूर/नाशिक/सोलापूर/औरंगाब्राद/ 
नवी मुंबई. र गि 

सर्व पोलीस अधिक्षक. ° 

अप्पर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक 

gence TT तंवर TET 

"निवडनस्लाती 


२ D:\AVHAD\POL-SA\LETTER\REN-0399-CR-203-POL-5A © Page 2 of 3 


